आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा 
वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन 
२०२०-२१ करीता निधी वितरण. (मागणी 
क्र.टी-९, टी-१०) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २१.०४.२०२०. 


वाचा - 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

२) शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.आविवि-२०१७/प्र.क्र.५/का.८, दि.३१.०३.२०२०. 
शासन निर्णय- 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२० (महाराष्ट्र विनियोजन 
अधिनियम,२०२० यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या Lapse) यास 
विधानमंडळाने मंजूरी दिली असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळी आहे आणि ते सन 
२०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१५ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.१८.०३.२०२० मध्ये 
प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 


त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक १६ एप्रिल २०२० रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ३ महिन्याकरिता (जून, २०२० अखेर) अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १५ ते २५ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
तसेच सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर एकूण अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १० टक्‍क्‍यांच्या 
मयादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 


त्यानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सोबतच्या विवरण पत्रातील स्तंभ क्रमांक २ 
मध्ये नमूद जिल्ह्यांकरीता संदर्भाधिन क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकात नमूद विशिष्ट 
उद्दीष्टांकरीता एकुण अर्थसंकल्पीय तरतूदींपैकी Io टक्के निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
तसेच कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्य/पोषण विषयक कामे प्राधान्याने करण्याची गरज लक्षात घेता 
उपरोक्त बाबी व्यतिरिक्त ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखाली भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल 
कलाम अमृत आहार योजनेकरीता वित्त विभागाच्या अनुमतीने निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे . त्यानुसार स्तंभ-५ मध्ये नमुद तरतूदी स्तंभ-६ मधील नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डाऊनमुळे पुढील ३ 
ते ४ महिने राज्याची आर्थिक स्थिती अतिडाय गंभीर स्वरूपाची राहण्याची area असल्याने सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. 
3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ my मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8. सदर शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहित 
केलेल्या काही ठराविक उद्दिष्टांकरिता प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत केल्यानुसार निधी वितरीत करण्यात 
येत आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व उद्दिष्टांकरिता वित्त विभागाच्या अनुमतीने खर्च करावयाचा असल्याने 
नियंत्रक अधिकारी यांनी आवश्‍यकतेनुसार निधी मागणीचा प्रस्ताव स्वतंत्रपणे समर्पक कारणमिमांसेसह 
शासनास सादर करावा. 

५. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्य विषयक कामे प्राधान्याने करण्याची गरज लक्षात घेता जिल्हा 
आदिवासी वार्षिक उपयोजनेमधून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध तरतूदीपैकी २५ टक्के पर्यंत 
आवड्यक निधी आरोग्यविषयक बाबींकरिता उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल HOA अमृत आहार योजनेकरीता सदर झासन निर्णयाद्वारे निधी 
वितरीत करण्यात येत असून संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णयाद्वारे दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन 
संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी करावी. 
तसेच आदिवासी क्षेत्रात वास्तव्यास असणाऱ्या गर्भवती स्त्रिया तसेच लहान मुले यांच्या गरजा लक्षात घेऊन 
त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित विशेष व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात यावी. 

७. प्रशासनाच्या वतीने मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहांमार्फत तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने कम्युनिटी 
किचनमार्फत विविध ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था सुरु असून सदर व्यवस्था निरंतर व विनाव्यत्यय सुरु रहावी 
यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ (50) यांचेमार्फत केंद्र शासनाच्या सूचनांप्रमाणे उपलब्ध होणाऱ्या अन्नधान्याचा 


सदर कम्युनिटी किचनसाठी प्राधान्याने पुरवठा करण्याची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात यावी. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


र्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००४२२१३०९२७७७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ravindra Se ore 
Digambarro Aute क 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर . 


र्‌. 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
,निवड नस्ती (का-६). 


१८ 


सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. । जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उदिष्ट सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
दिंड २ ३ are ५ & 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील महसुली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(३१जिल्हा योजना 
| (३१ (०३) जिल्हा ०१-वेतन १६२०० १६२०.०० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
ठाणे (२२२५ ई०७१) oA ae Snes 
०६-दुरध्वनी, वीज व २४० २४.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ५०० ५०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ३५२२१ ३५२२.१० 
१९-आहार खर्च ३५०० 340,00 
२४- पेट्रोळ,तेळ व ७ ०.७० 
वंगण 
३१-सहायक अनुदाने ४६१५५० १००८३.३३ 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई०७१) ५२६६१८ १६५९०.१३ 
२ | (39) (०४) जिल्हा ०२-मजूरी ४९५ ४९.५० | जिल्हाधिकारी, 
रायगड रायगड 
तत रर १३-कार्यालयीन खर्च ३००० ३००.०० = 
ई०८९) 
३१-सहायक अनुदाने २०४११६ ३४३०.०८ 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई०८९) २०७६११ ३७७९.५८ 
३3 | (३१ (०७ जिल्हा पुणे | ०२-मजूरी ६८१७ ६८१.७० | जिल्हाधिकारी, पुणे 
(२२२५ ई११३) १९-आहार खर्च १२०१ १२०.१० 
३१-सहायक अनुदाने २५२२३३ २०००.०० 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई११३) २६०२५१ २८०१.८० 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. | जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
|_१_ | २ ३ Fok षु & 
४ | (39) (92) जिल्हा ०१-वेतन ७००६० ७००६.०० जिल्हाधिकारी, 
नाशिक (२२२५ नाशिक 
०२-मजूरी २४९३५ २४९३.५० 
ई१६९) 4 
०६-दुरध्वनी, वीज व ११५५ ११५.५० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ३१२५ ३१२.५० 
१३-कार्यालयीन खर्च २६४८५ २६४८.५० 
१४-भाडेपट्टी व कर १५०० १५०.०० 
१९-आहार खर्च २२००० २२००.०० 
२४- पेट्रोल,तेल व २६४ २६.४० 
वंगण 
३१-सहायक अनुदाने १७२३१९५ १९१६६.६७ 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई१६९) १८७२७१९ ३४११९.०७ 
4 | (३१) (१३) जिल्हा धुळे | ०१-वेतन ८४७० ८४७.०० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
१७८ 
Geese) ०२-मजूरी १८९१८ १८९१.८० 
०६-दुरध्वनी, वीज व २४५ २४.५० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ३०० ३०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २८०० २८०.०० 
१९-आहार खर्च १५०० १५०.०० 
२४- पेट्रोल,तेल व ४० ४.०० 
वंगण 
३१-सहायक अनुदाने ६४४४६० १२११२.७५ 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई१७८) ६७६७३३ १५३४०.०५ 
६ — | (३१) (98) जिल्हा ०१-वैतन ५००० ५००.०० | जिल्हाधिकारी, 
जळगाव (२२२५ ०२ -मजूरी ६०० ६०.०० जळगाव 
ई१८७) 
०६-दुरध्वनी, वीज व ४० ४.०० 
पाणी शुल्क 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. । जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
|_१_ | २ ३ Foe ५ & 
१३-कार्यालयीन खर्च २२५३ २२५.३० 
३१-सहायक अनुदाने १८८९०३ २५००.०० 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई१८७) १९६७९६ ३२८९.३० 
७ | (39) (94) जिल्हा ०१-वेतन ८००० ८००.०० जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (२२२५ | ०२-मजूरी ११५० ११५.०० अहमदनगर 
ई१९६) ०६-दुरध्वनी, वीज व ८५ ८.५० 
दु 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च | 40,00 
१९-आहार खर्च 1____ १०.०० 
३१-सहायक अनुदाने २७५३९९ ४०0००.०० 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई१९६) २८४८३४ ४९४३.५० 
८ | (३१ (१६) जिल्हा ०१-वेतन १७४४० १७४४.०० जिल्हाधिकारी, 
नंदुरबार (२२२५ मजूर नंदुरबार 
२-मजूरी ४१२३७ ४१२३.७ 
र ०२-मजू ३ ३.७० 
०६-दुरध्वनी, वीज व ६८३ ६८.३० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा २०७० २०७.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च १९७४५ १९७४.५० 
१९-आहार खर्च २५००० २५००.०० 
२४- पेट्रोल,तेळ व १६० १६.०० 
वंगण 
३१-सहायक अनुदाने १५५२६०४ ३७५००.०० 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई२०२) १६५८९३९ ४८१३३.५० 
९ | (३१ (20) जिल्हा ०१-वेतन ६००० ६००.०० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
नांदेड $2 
देड (२२२५ ई२४९) ०२-मजूरी २१८७ २१८..७७० 
०६-दुरध्वनी, वीज व २०० २०.०० 
पाणी शुल्क 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. | जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
pa २ ३ Foe षु & 
१३-कार्यालयीन खर्च ३७०० 3३७०.०० 
३१-सहायक अनुदाने ४२९२३२ ५०००.०० 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई२४९) ४४१३१९ ६२०८.७० 
: (39) (28) जिल्हा ०१-वेतन ४५०० ४५०.०० जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली (२२२५ ०६-दुरध्वनी, वीज व ३० ३.०० हिंगोली 
ई२८५) पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ६५ ६.५० 
एकुण (२२२५ ई२८५) ४५९५ ४५९.५० 
| १ । (३१) (24) जिल्हा ०१-वेतन २३५५ २३५.५० जिल्हाधिकारी, 
नागपूर (२२२५ =z नागपूर 
Sey 02- १५०७५ १५०७.५० 
०६-दुरध्वनी, वीज व ८० ८.०० 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च १८० १८.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर Lo १०.०० 
१९-आहार खर्च ८५० ८५.०० 
३१-सहायक अनुदाने १९२४१५ १५७९.१७ 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई२९४) २११०५५ ३४४३.१७ 
१२ | (39) (२७ जिल्हा १३-कार्यालयीन खर्च ८६ ८.६० | जिल्हाधिकारी, वर्धा 
वर्धा (२२२५ ई३०२) 
एकुण (२२२५ ई३०२) ८६ ८.६० 
१३ (३१ (29) जिल्हा । ०१-वेतन ५००० ५००.०० | जिल्हाधिकारी, भंडारा 
भंडारा (२२२५ ई३११) १०-कंत्राटी सेवा ४०० ४०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च Le 40,00 
एकुण (२२२५ ई३११) ५५०० ५५०.०० 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. । जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
Ze २ ३ Foe ५ & 
१४ | (39) (२८) जिल्हा ०१-वेतन २७०५० २७०५.०० | जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 
चंद्रपूर 
द्रपूर (२२२५ ई३२९) कजरी हार Tei 
०६-दुरध्वनी, वीज व ५०० ५०.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ३८९६ ३८९.६० 
१३-कार्यालयीन खर्च २२७७० २२७७.०० 
१९-आहार खर्च २२००० २२००.०० 
३१-सहायक अनुदाने ४०२२७० 904C3.33 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई३२९) ४९५९३१ १९९४९.४३ 
१५ । (39) (२९) जिल्हा ०१-वेतन ३२५०० ३२५०.०० जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (२२२५ गडचिरोली 
०२-मजूरी १९२६९ १९२६.९० 
ई३३८) 4 
०६-दुरध्वनी, वीज व १७५ १७.५० 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ३९७१० ३९७१.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २५० २५.०० 
१९-आहार खर्च १०००० १०००.०० 
३१-सहायक अनुदाने ७८७१५१ १८६८१.५८ 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई३३८) ८८९०५५ २८८७१.९८ 
१६ | (३१ (30) जिल्हा ०१-वेतन ८००० ८००.०० जिल्हाधिकारी, 
गोंदिया (२२२५ गोंदिया 
०२-मजूरी ३४०५ ३४०.५० 
ई३४७) र 
०६-दुरध्वनी, वीज व १५० १५.०० 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ५०० ५०.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर ९३ ९.३० 
१९-आहार खर्च ८००० ८००.०० 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. | जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
|_१_ | २ ३ Fok षु & 
३१-सहायक अनुदाने २७६९६८ ३३३३.३३ 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई३४७ २९७११६ ५३४८.१३ 
१७ । (39) (३१ जिल्हा ०१-वेतन ९८१२ ९८१.२० जिल्हाधिकारी, 
अमरावती (२२२५ अमरावती 
०२-मजूरी १८४८६ १८४८.६० 
ई३५६) र 
०६-दुरध्वनी, वीज व ४८० ४८.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६०५ ६०.५० 
१३-कार्यालयीन खर्च १५९० १५९.०० 
१९-आहार खर्च ६००० ६००.०० 
२४- पेट्रोल,तेल व Go ५.०० 
वंगण 
३१-सहायक अनुदाने ४९८०५६ ९१६६.६७ 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई३५६) ५३५०७९ १२८६८.९७ 
१८ | (३१) (३३) जिल्हा ०१-वेतन २३६०० २३६०.०० जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ (२२२५ मजूर यवतमाळ 
०२-मज्‌्री ४७९४ ४७९.४० 
ई३७४) क 
०६-दुरध्वनी, वीज व ५७० ५७.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १५०० १५०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ३२० ३२.०० 
१९-आहार खर्च ४५०० ४५०.०० 
२४- पेट्रोल,तेल व २० २.०० 
वंगण 
३१-सहायक अनुदाने ५०९३७९ ४४२४.०० 
(वेतनेत्तर) 
एकुण (२२२५ ई३७४) ५४४६८३ ७९५४.४० 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. । जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
|_१_ | २ ३ Fok ५ & 
१९ | (39) (३६) जिल्हा ०१-वेतन २३२०० २३२०.०० जिल्हाधिकारी, 
पालघर (२२२५ मजूरी पालघर 
प ०२- १९१५० १९१५.०० 
०६-दुरध्वनी, वीज व ५६० ५६.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा २६३६ २६३.६० 
१३-कार्यालयीन खर्च ७०७१ ७०७.१० 
१४-भाडेपट्टी व कर ७०० ७०.०० 
१९-आहार खर्च १७००० १७००.०० 
२४- पेट्रोल,तेळ व ३० 3,00 
वंगण 
३१-सहायक अनुदाने १६५४२३९ २६६६६-६७ 
(वेतनेत्तर) 

एकुण (२२२५ ई४०९) १७२४५८६ ३३७०१.३७ 

एकुण महसुली १०८३३५०६ २४८३६१.१८ 

मागणी क्रमांक टी-१० (भांडवली) 

४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण वरील भांडवली खर्च 

०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 

७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(३१जिल्हा योजना 

| (३१) (०३) जिल्हा ०२-मजूरी ५६०० ५६०.०० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
ठाणे (४२२५ १२२५) 
एकुण (४२२५ १२२५) ५६०० ५६०.०० 

२ | (३१ (०४) जिल्हा ०२-मजूरी १५०० १५०.०० जिल्हाधिकारी, 
रायगड (४२२५ ae 
१२३४) 
एकुण (४२२५ १२३४) १५०० १५०.०० 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. | जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्िष्ट सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
| 9 | 2 3 Foe पु ह 
3 | (३१) (०७ जिल्हा पुणे | ०२-मजूरी २१५२ २१५.२० | जिल्हाधिकारी,पुणे 
(४२२५ १२६१) 
एकुण (४२२५ १२६१ २१५२ २१५.२० 
४ | (39) (92) जिल्हा ०२-मजूरी २८८२४ २८८२.४० जिल्हाधिकारी, 
नाशिक (४२२५ नाशिक 
१३१४) 
एकुण (४२२५ १३१४) २८८२४ २८८२.४० 
4 | (३१) (१३) जिल्हा धुळे | ०२-मजूरी २७०५० २७०५.०० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(४२२५ १३२३) 
एकुण (४२२५ १३२३) २७०५० २७०५.०० 
६ । (39) (१४ जिल्हा ०२-मजूरी ८०० ८०.०० जिल्हाधिकारी, 
जळगाव (४२२५ जळगाव 
१३३२) 
एकुण (४२२५ १३३२) ८०० ८०.०० 
७ । (३१) (94) जिल्हा ०२-मजूरी ४९०० ४९०.०० | जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (४२२५ अहमदनगर 
१३४१) 
एकुण (४२२५ १३४१) ४९०० ४९०.०० 
८ | (३१) (१६) जिल्हा ०२-मजूरी ३५००० ३५००.०० जिल्हाधिकारी, 
नंदुरबार (४२२५ नंदुरबार 
9342) 
एकुण (४२२५ १३५२) ३५००० ३५००.०० 
९  । (३१) (Ro) जिल्हा ०२-मजूरी ३४१४ 389.80 | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
नांदेड (४२२५ १३९७) 
एकुण (४२२५ १३९७) ३४१४ ३४१.४० 
॥्‌ (३१) (२४) जिल्हा ०२-मजूरी १५०० १५०.०० | जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली (४२२५ हिंगोली 
9832) 
एकुण (४२२५ १४३२) १५०० 940,00 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक 29 एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. | जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
|_१_ | २ ३ poe षु & 
iv (39) (24) जिल्हा ०२-मजूरी ७३८९ ७३८.९० जिल्हाधिकारी, 
नागपूर (४२२५ नागपूर 
१४४१) 
एकुण (४२२५ १४४१) ७३८९ ७३८.९० 
१२ | (३१) (२६) जिल्हा ०२-मजूरी ४७९८ ४७९.८० । जिल्हाधिकारी, वर्धा 
वर्धा (४२२५ १४५९) 
एकुण (४२२५ १४५९) ४७९८ ४७९.८० 
१३ | (३१) (२७ जिल्हा ०२-मजूरी १०२२ १०२.२० | जिल्हाधिकारी,भंडारा 
भंडारा (४२२५ १४६८) 
एकुण (४२२५ १४६८) १०२२ १०२.२० 
१४ | (39) (२८) जिल्हा ०२-मजूरी ४१०३ ४१०.३० | जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 
चंद्रपूर (४५२२५ १४७७) 
एकुण (४२२५ १४७७) ४१०३ ४१०.३० 
१५ | (३१) (२९) जिल्हा ०२-मजूरी २२९८ २२९.८० जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (४२२५ गडचिरोली 
१४८६) 
एकुण (४२२५ १४८६) २२९८ २२९.८० 
१६ । (39) (३० जिल्हा ०२-मजूरी ४१९८ ४१९.८० जिल्हाधिकारी, 
गोंदिया (४२२५ गोंदिया 
१४९५) 
एकुण (४२२५ १४९५) ४१९८ ४१९.८० 
१७ । (३१) (३१) जिल्हा ०२-मजूरी ५९१० ५९१.०० जिल्हाधिकारी, 
अमरावती (४२२५ अमरावती 
१५०१) 
एकुण (४२२५ १५०१) ५३१९ ९७१ 
१८ | (३१) (३२) जिल्हा ०२-मजूरी ७६०० ७६०.०० जिल्हाधिकारी, 
अकोला (४२२५ अकोला 
१५१२) 
एकुण (४२२५ १५१२) ७६०० ७६०.०० 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. | जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्िष्ट सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद 
|_१_ | २ 3 ee षु ६ 
१९ | (३१) (३३) जिल्हा ०२-मजूरी २२२३ २२२.३० जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ (४२२५ यवतमाळ 
१५२१) 
एकुण (४२२५ १५२१) २२२३ २२२.३० 
२० | (३१) (38) जिल्हा ०२-मजूरी १०४०० १०४०.०० जिल्हाधिकारी, 
बुलढाणा (४२२५ बुलढाणा 
१५३९) 
एकुण (४२२५ १५३९) १०४०० १०४०.०० 
२१ | (39) (३५ जिल्हा ०२-मजूरी ३२०० ३२०.०० जिल्हाधिकारी, 
वाशिम (४२२५ वाशिम 
१५४८) 
एकुण (४२२५ १५४८) ३२०० ३२०.०० 
२२ | (३१) (३६ जिल्हा ०२-मजूरी ३७६०० ३७६०.०० जिल्हाधिकारी, 
पालघर (४२२५ पालघर 
१८५७) 
एकुण (४२२५ १५५७) ३७६०० ३७६०.०० 
एकुण भांडवली २०१४८१ २०१४८.१० 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


